RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे २०,किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जून २०१५ 


. 


शुद्धिपत्र 
महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम , २०१४ . 

क्रमांक एमआयएस -३६१४ / प्र. क्र . ५६/ पोल- ३. - महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग चार - ब दिनांक ४-१० जून २०१५ , पृष्ठ क्रमांक ५ ते ७ 
वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या, महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा व पुढे चालू ठेवणे) अधिनियम , २०१४ ( २०१४ चा महा २४ ) मधील कलम २२ प ( २) 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेली अधिसूचनेमधील अनुसूची यामध्ये, 

पृष्ठ क्रमांक ५ वर अनुक्रमांक (१), स्तंभ क्र . १ आणि पृष्ठ क्रमांक ६ वरील प्रति विभागातील अनुक्रमांक (१३) “ श्री . ए. व्ही . 
पोतदार , सेवानिवृत्त न्यायाधीश ” या ऐवजी " श्री . ए. व्ही . पोतदार , सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती ” असे वाचावे 


१ . 


3; 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


कैलास गायकवाड , 


शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


क्रमांक एमआयएस -३६१४ / प्र.क्र .५६ / पोल-३ 


गृह विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ . 
दिनांक १२ जून २०१५ 


मुंबई-३० , 


प्रति , 

( १ ) मा . राज्यपाल यांचे सचिव , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई , 
( २ ) मा . मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
( ३ ) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई , 
( ४ ) पोलीस महासंचालक , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
( ५ ) पोलीस महासंचालक, अॅण्टी करप्शन ब्युरो , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई, 
( ६ ) पोलीस महासंचालक , गृहनिर्माण, प्लॉट नं . ८ ९-८ ९ए, सर पोचखानवाला रोड, पोलीस ऑफीसर्स मेसजवळ , 
( ७ ) पोलीस महासंचालक , राज्य सुरक्षा महामंडळ, जागतिक व्यापार केंद्र , कफ परेड , मुंबई, 
( ८ ) पोलीस महासंचालक , होमगार्ड, महाराष्ट्र राज्य होमगार्डस आणि नागरी सुरक्षा मुख्यालय , विस्तारित जुने सचिवालय, एल्फोन्स्टन 

कॉलेज, एम. जी . रोड, फोर्ट , मुंबई-३२ , 
( ९ ) पोलीस आयुक्त , मुंबई, 
( १० ) विशेष पोलीस महानिरीक्षक ( सर्व परिक्षेत्र ) , 
( ११ ) पोलीस आयुक्त, ( सर्व ) , 
( १२ ) जिल्हा पोलीस अधीक्षक ( सर्व) , 
(१३) श्री. ए. व्ही . पोतदार , सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती, फ्लॅट नं . १०३ए, नं . ५६ / बी, जजेस सोसायटी को - ऑप. हौ. सो . लि ., म्हाडा कॉलनी, 

प्रतिक्षा नगरजवळ , सायन ( पू.) मुंबई-३२ , 
( १४ ) श्री . आर. आर . सोनकुसरे, सेवानिवृत्त अपर पोलीस महासंचालक , प्लॉट नं . ५०, जलविहार कॉलनी, टाकलीसिम, हिंगणा रोड, 

नागपूर ४४० ०३६, 
(१५ ) श्री . प्रेमकृष्ण जैन, सेवानिवृत्त अपर पोलीस महासंचालक , ३१, यशोधन , क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियाच्या विरुद्ध , डी . व्ही . रोड, 

चर्चगेट, मुंबई-२०, 
(१६ ) श्री . रामाराव, सेवानिवृत्त भाप्रसे, ६ वा मजला , प्रिया बिल्डिंग , ९ वरळी सी फेस, वरळी सी लिंकच्या विरुद्ध, मुंबई -३० , 
( १७ ) अतिरिक्त पोलीस महासंचालक ( आस्थापना ), पोलीस महासंचालक यांचे कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य पोलीस मुख्यालय, शहीद 

भगतसिंग मार्ग, कुलाबा, मुंबई -१, 
( १८ ) निवडनस्ती, पोल-३. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


२ 


HOME DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
2nd Floor, Main Building , Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 12th June 2015 


CORRIGENDUM 


MAHARASHTRA POLICE (AMENDMENT AND CONTINUANCE ) ACT , 2014 . 


No. MIS.3614 /C.R.56 /Pol-3. — In the English translation of the Notification under the power 
conferred by section 22 P ( 2 ) of the Maharashtra Police (Amendment and Continuance ) Act , 2014 
(Mah . Act No. XXIV of 2014 ), published in the Maharashtra GovernmentGazette , Part IV - B , dated 
4-10 th June 2015 , at pages 5-7 , 


1. On page 7 , Serial No. ( 1 ) column 1 in the Schedule and on page 8 , Serial No. ( 13 ) in 
the copy to part for “ Hon ble Former Justice Shri A. V. Potdar ” read “ Hon ble Justice 
(Retired ) Shri A. V. Potdar " . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -१ अ 


No. MIS - 3614 /C.R . 56 /Pol- 3 
Home Department 
Madam Cama Road , 
Hutatma Rajguru Chowk , 
2nd Floor , Main Building, 
Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , 
Dated 12th June 2015 . 


Copy to , 

( 1 ) The Secretary to the Hon ble Governor , Maharashtra State , 
(2 ) The Principal Secretary to the Hon ble Chief Minister , M. S., 
(3 ) Chief Secretary , Government of Maharashtra , Mantralaya , Mumbai, 
( 4 ) Director General and Inspector General of Police , Maharashtra , Mumbai, 
( 5 ) Director General, Anti -Corruption Bureau , M. S., Mumbai, 
(6 ) Director General , Police Housing , Plot No.89-89A , Sir Pochkhanwala Road , 

Near Police Officers Mess , Worli , Mumbai- 30 , 
( 7) Director General, State Security Corporation , World Trade Center, Cuffe Parade, Mumbai, 
(8 ) Director General, Homeguard , Maharashtra State Homeguards & Civil Defence 

Headquarters , Old Secretariat Annex , Near Elphinston College , M. G. Road , Fort, 

Mumbai 400 032 , 
( 9 ) Commissioner of Police , Brihanmumbai, 
( 10 ) Special Range Inspector General of Police ( all ), 
( 11 ) Police Commissioners (all), 


( 12 ) District Superintendent of Police (all), 
( 13 ) Hon ble Justice (Retired ), Shri A. V. Potdar , Flat No. 103 , No. 56 / B , Judges Society 


CHS Ltd., MHADA Colony, Near Pratiksha Nagar , Sion ( E.), Mumbai 400 022 , 


( 14 ) Shri R. R. Sonkusare , Rtd . Additional Director General of Police, Plot No. 50 , Jalvihar 

Colony, Takli Sim , Higana Road , Nagpur 440 036 , 


( 15 ) Shri Prem Krishan Jain , Rtd . Additional Director General of Police , 31, Yashodhan , 

Opp . CCI, D. V. Road , Churchgate, Mumbai 400 020 , 


( 16 ) Shri Ramarao , Rtd . IAS , 6th Floor , Priya Building, 9 , Worli Sea Face , Opposite Worli 

Sea Link , Mumbai 400 030 , 


( 17 ) Additional Director General (Establishment ), Office of Director General and Inspector 

General, Maharashtra State Police Headquarter, Shahid Bhagatsingh Marg , Colaba , 
Mumbai 400 001 , 


( 18 ) Select File - Pol - 3 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


३ 


गृह ( परिवहन ) विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ . 
क्रमांक एमव्हीडी-१११४ / प्र. क्र . ३०६/ परि - ४. - महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम , २००५ मधील नियम ७ च्या तरतुदीन्वये शासनास प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मोटार 
वाहन विभागातील मुंबईस्थित ४ कार्यालयातील गट -क मधील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यासाठी परिवहन आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना 
विभाग प्रमुख म्हणून अधिसूचित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रकाश साबळे , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


HOME ( TRANSPORT) DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 15th June 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA GOVERNMENT SERVANTS REGULATION OF TRANSFERS AND PREVENTION OF DELAY IN DISCHARGE 
OF OFFICIAL DUTIES ACT , 2005 . 


No. MVD - 1114 / C.R.306 / Tra - 4. - In exercise of the powers conferred by section 7 of the 
Maharashtra Government Servants Regulation of Transfers and Prevention of Delay in Discharge 
of Official Duties Act , 2005 (Mah . XXI of 2006 ), the Government of Maharashtra hereby notify the 
Commissioner , Transport , Maharashtra State , Mumbai to be the Head of the Department for the 
four offices of Motor Vehicles Department in Mumbai under the control of Commissioner , 
Transport, Maharashtra State, Mumbai, as an authority competent to make transfers of all Non 
Gazetted employees in Group “ C ” within this jurisdiction . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PRAKASH SABLE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


५ 


गृह विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ९ जून २०१५ 


अधिसूचना 


“ 


" 


ज्याचा 


~ 


महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या ( वित्तीय संस्थामधील हितसंबंधाचे) संरक्षण अधिनियम, १९९९ . 

क्रमांक एमपीआय .०३१४ / प्र. क्र . १३९ / पोल -१२. - ज्याअर्थी रॅबिट इंटरब्रिड कॉर्पोरेट हसबंड्री प्रा . लि ., नाशिक (यात यापुढे “ उक्त 
वित्तीय संस्था असा निर्देश करण्यात आला आहे.) या वित्तीय संस्थेने ठेवीदारांकडून स्वीकारलेल्या ठेवी मुदतीपूर्तीनंतर परत करण्यास कसूर 
केली आहे, अशा तक्रारी त्यांच्याविरुद्ध बहुतांश ठेवीदारांकडून प्राप्त झालेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली आहे की , उक्त वित्तीय संस्था ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत करण्याची शक्यता नाही 
आणि म्हणून , राज्य शासनाला अशा ठेवीदारांच्या हितसंबंधाचे रक्षण करावे लागेल ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेली मालमत्ता उक्त वित्तीय संस्थेकडून आणि त्यांच्या संचालकाकडून 
त्याचप्रमाणे उक्त वित्तीय संस्थेकडून गोळा केलेल्या ठेवीमधून आणि ठेवीतून संपादित करण्यात आलेली आहे असे अभिकथित आहे ; 
ज्याअर्थी आता, महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थामधील ) हितसंबंधी संरक्षण अधिनियम , १९९९ ( २००० चा महा. १६ ) ( यात यापुढे 
उक्त अधिनियम 

असा निर्देश करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ४ चे पोट - कलम (१ ), कलम ५, कलम ८ चे पोट - कलम (१ ) 
आणि कलम १२ याद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे . 

( क ) अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, उक्त वित्तीय संस्थेची आणि त्याचे संचालक यांच्या नावे असलेली मालमत्ता जप्त करीत आहे, 
आणि 

( ख ) उक्त वित्तीय आस्थापना आणि त्यांचे संचालक यांच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , 
निफाड उप विभाग, नाशिक यांची सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . 

उक्त अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेल्या पदनिर्देशित न्यायालयातील विशेष सरकारी अभियोक्ता, विशेष न्यायालयात अर्ज दाखल 
करताना सक्षम प्राधिकाऱ्यास आवश्यक ते सहाय्य करतील . 

अनुसूची 
रॅबिट इंटरब्रिड कॉर्पोरेट हसबंड्री प्रा . लि ., नाशिक यांचे संचालक यांनी गुंतवणुकदारांची फसवणूक करून मिळालेल्या रकमेतून स्वतःचे 
फायद्यासाठी रकमेचा अपहार करून त्यांचे खरेदी केलेल्यामालमत्तांची सूची खालीलप्रमाणे आहे : 
गावाचे तालुका 

गटाचे क्षेत्र पैकी मिळकत धारण 

शेरा 
नांव नंबर ( हे . आर .) विकत करणाऱ्याने नांव क्रमांक व 
घेतलेले 

दिनांक 
क्षेत्र 

( हे . आर .) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) ( ६ ) 

( ८ ) 

( ९ ) 
पास्ते सिन्नर ५७ ९ 

२.२६.५ रॅबिट इंटरब्रिड कॉपोरेट ३८/२०११ रे.मु.न .१ ९ ० / २००१ 
पो.ख. २.२५ 

हसबंड्री प्रा . लि . तर्फे दि . ३/१/२०११ न्यायप्रविष्ठ . 
एकूण ४.५३ 

मॅनेजिंग डायरेक्टर 

श्री . अश्विन हरीभाऊ मोरे 
२ पास्ते सिन्नर ५४६ ३.२१ २.१४.५ रॅबिट इंटरब्रिड कॉपोरेट ३७/२०११ रे.मु.न.२४४ / २०१० 

पो.ख. १.०८ 

हसबंड्री प्रा . लि . तर्फे दि . ३/१/२०११ न्यायप्रविष्ठ . 
एकूण ४.२९ 

मॅनेजिंग डायरेक्टर 
श्री . अश्विन हरीभाऊ मोरे 


अ . 


गट 


खरेदी दस्त 


क्र . 


१ 


२.२८ 


२ 


भाग चार - ब -३ 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ९ ) 


३ 


पास्ते 


सिन्नर 


५८० 


१.३६ 
पो.ख. २.९ १ 


एकूण ४.२७ 


( ६ ) ( ७ ) 

( ८ ) 
०.८०.१४ श्री . अश्विन हरीभाऊ मोरे ६८६१/२०१० 

दि .२९ / १० / २०१० 
०.४४.४ ९ श्री . अश्विन हरीभाऊ मोरे ६८६२/२०१० 

दि .२ ९ / १० / २०१० 
०.५३.३७ श्री . अश्विन हरीभाऊ मोरे ७६२४/२०१० 

दि .२ ९ / ११ / २०१० 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सुरेष खाडे , 


शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


HOME DEPARTMENT 


2nd Floor, Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th June 2015 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA PROTECTION OF INTEREST OF DEPOSITORS IN FINANCIAL ESTABLISHMENT ACT, 1999 . 

No MPI-0314 /CR . 139/ Pol- 12. — Whereas complaints have been received from number of 
depositors against Rabbit Interbreed Corporate Husbandry , Pvt. Ltd., Nashik (herein after referred 
to as the said Financial Establishment) and so also Director of the said financial establishment 
have defaulted to return the said deposits made by the depositors after maturity ; 

And whereas , the State Government is satisfied that the said Financial Establishment and 
its Director are not likely to return the deposits to the depositors and hence the Government has 
to protect the interest of depositors ; 

And whereas , the properties specified in the Scheduled appended hereto are alleged to 
have been acquired by the said Financial Establishment and its Director from and out of the 
deposits collected by the said Financial Establishment. 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 4 sub -section 
( 1 ) of section 5 and section 12 of the Maharashtra Protection of Interest of Depositors (in Financial 
Establishment) Act, 1999 (Mah . XVI of 2000 ) (hereinafter referred to as the said Act ) the 
Government of Maharashtra hereby. 

(a ) attaches the properties of the said Financial Establishment and in the name of its 
Director as specified in the Schedule ; and 

(6 ) appoints the Sub Divisional Officer, Nifad Sub Division to be the Competent Authority 
to exercise control over the properties attached of the Financial Establishment and its Director . 

The Special Public Prosecutor in designated Court appointed under the said Act shall render 
necessary to the Competent Authority in filing the application before the Special Court. 

Schedule 


List of properties of Rabbit -Interbreed Corporate Husbandry , Pvt. Ltd., Nashik and it s 
Director to be attached as below : 


Remarks 


Sr. Village Taluka Gat No. Area Purchase Owner of Property 
No. Name 

of Gat No. Area 

( H.R.) ( H. R.) 


Purchase No. 

& Date ( Sub 
Register Office ) 

Sale deed 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


1 


Paste Sinnar 


579 


2.26.5 


2. 28 
P. K. 2.25 


Total 4.53 


Shri Ashwin 

38/2011 Dt 3/1/2011 R. M.N. 190 / 
Haribhau More , 

2001 Court 
M. D of Rabbit 

Pending 
Interbreed 
Corporate 
Husbandry Pvt. Ltd. 
Shri Ashwin 

37/2011 Dt- 3 / 1/ 2011 R.M. N. 244 / 
Haribhau More , 

2010 Court 
M. D of Rabbit 

Pending 
Interbreed 
Corporate 
Husbandry Pvt. Ltd. 


2 Paste Sinnar 


546 


2.14.5 


3. 21 
P. K. 1.08 


Total 4.29 


भाग चार - ब -३ अ 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


( 7 ) 


( 8 ) 


( 9 ) 


3 


Paste Sinnar 


580 


1.36 


0.80.14 


Shri Ashwin 
Haribhau More 


6861/2010 
Dt . 29/10/2010 


P. K. 2.91 
Total 4.27 


0.44.49 


Shri Ashwin 


6862/2010 
Dt. 29/10/2010 


Haribhau More 
0. 53. 37 Shri Ashwin 


7624/2010 


Haribhau More 


Dt: 29/11/2010 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SURESH KHADE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


९ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जून २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी. २०१४ / ( २२४ )/उद्योग-१४.-ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१९ ६१ ( १९ ६२ चा महा.तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी. २०१० /( ९ ७० )/ उ -१४, दिनांक ७ जुलै २०११ महाराष्ट्र शासनाने 
सदर अधिसूचनेच्या अनुसचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात 

महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महा . तीन ) चे कलम सहा , 
दिनांक ८ जुलै २०११ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, 
खंड ( ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे सुरवडी,निंभोरे, ढवळेवाडी व नांदल, तालुका फलटण, जि . सातारा 
येथील जमिनी औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाहीत असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे. 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट-कलम ( ३ ) व कलम २, खंड ( ग ) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्ट च्या कलम २१ सह वाचावे ( १९ ०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या 
गोष्टी झाल्या आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१ चे कलम प्रकरण 
सहा, दिनांक १७ जून २०१५ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर क्षेत्र हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 

अनुसूची 
मौजे सुरवडी, तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 


. 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे.आर. ) 


१ 


५३ अ 


१.१० 


२ 


५३ ब पै 


०.२६ 


एकूण 


१.३६ 


चतुःसीमा. 

उत्तरेस 


.. 


गट नं . ५३ पैकी. 


दक्षिणेस : 


गट नं . ५३ ब पैकी. 


पूर्वेस 


पश्चिमेस : 


मौजे निंभोरे गावची शीव . 
फलटण औद्योगिक क्षेत्राची हद्द . 

मौजे निंभोरे , तालुका फलटण, जिल्हा सातारा 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे.आर.) 


OM 


४१० पै. 


०.४० 


२ 


४१३ पै . 


१.६६ 


एकूण 


२.०६ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


चतुःसीमा गट नं . ४१० पै. 

उत्तरेस गट नं . ४१. 


दक्षिणेस : 


मौजे ढवळेवाडीची शीव. 


- 


पूर्वेस गट नं . ४० ९ . 
पश्चिमेस : 

गट नं . ४१० पैकी . 
चतुःसीमा गट नं . ४१३ पै. 

उत्तरेस लोणंद- फलटण रस्ता . 
दक्षिणेस : 

गट नं . ४०७ व ४०८ . 
पूर्वेस गट नं . ४१३ . 
पश्चिमेस : गट नं . ४१३ अ . 

मौजे ढवळेवाडी , तालुका फलटण , जिल्हा सातारा 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 
( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( हे.आर ) 


( हे.आर ) 


१ 


५४ 


१.८८ 


१६ 


८ ९ पै . 


२.९ १ 


२ 


५५/१ 


१.२८ 


१७ 


९ १ Pt . 


०.५६ 


ev 


५५/२ 


१.२ ९ 


१८ 


१२१ पै . 


०.५१ 


४ 


५ ९ / १ 


६.६७ 


१ ९ 


१४४ 


०.८१ 


५ 


६० 


३.०७ 


२० 


१४५ 


२.१२ 


६ 


६१ 


५.६६ 


२१ 


१५ ९ पै. 


४.४४ 


७ 


७ ९ 


१.१२ 


२२ 


१६० Pt . 


६.७६ 


८ 


८० 


२.९ ४ 


२३ 


१७३ पै . 


३.०० 


१.०३ 


२४ 


१७४ 


१० 


८२ 


१.७ ९ 


२५ 


१७५ पै. 


०.५० 


११ 


८३ 


१.७४ 


२६ 


१७ ९ पै . 


१.६८ 


१२ 


८४ 


१.४० 


२७ 


१८० 


०.२४ 


१३ 


८७ 


१.४० 


२८ 


१८१/१ 


१.१३ 


१४ 


८८ / A 


६.५० 


२ ९ 


१८१/२ 


१.१३ 


१५ 


८८ / B 


३.९ ० 


१८१/३ 


१.१३ 


एकूण 


७१.१७ 


- 


.. 


चतुःसीमा गट नं . ५४, ५५/१ व २, ५ ९ /१, ६०, ६१, ७ ९ ते ८४ , ८७, ८८ अ, ब व ८ ९ पै. 

उत्तरेस गट नं . ५३, ६३, ११४ , ८७, ८६ , १०६ , १०५ , १०४ व १०३. 
दक्षिणेस : मौजे मिरगावंची शीव . 
पूर्वेस गट नं . ५६ , ५७ व ५८ . 
पश्चिमेस : 

गट नं . ८ ९ पैकी. 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 
चतुःसीमा गट नं . ९ १ पै. 


उत्तरेस 


गट नं . ९ १ पै. 


दक्षिणेस : 


गट नं . ९ १ पै . 


गट नं . 


९ ३ व ९ ४ . 


पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


गट नं . ३ ९ ४ व ३ ९ ५ पै . 


चतुःसीमा गट नं. १२१ पै. 
उत्तरेस गट नं . 

१२२ . 


दक्षिणेस : 


गट नं . ११ ९ . 


पूर्वेस गट नं . ११ ९ . 

पश्चिमेस : गट नं . १२१ पै. व १५३. 
चतुःसीमा गट नं . १५ ९ व १६० पै. 

उत्तरेस गट नं . १६१ ते १६८ व १८८ . 


दक्षिणेस : 


गट नं . ९ २ व १६० पै . 


पूर्वेस गट नं . १५ ९ / १, १५८ व १५७. 

पश्चिमेस : गट नं . ९ १ . 
चतुःसीमा गट नं . १७३ पै, १७४ , १७५ पै, १७ ९ पै., १८० , १८१/१, २ व ३. 

उत्तरेस मौजे निंभोरेची शिव. 


܀ 


दक्षिणेस : 


गट नं . १७ ९ / १ पै व १७ ९ / २ . 


܀ 


. 


पूर्वेस 

गट नं . १८२ . 
पश्चिमेस : 

गट नं . १७३ पै, १७२, १७५ पै . व १७ ९ / २ 
चतुःसीमा गट नं. १४४ व १४५. 

उत्तरेस गट नं . १ ९ २ व १ ९ ३ . 


.. 


गट नं . १५० . 


दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


गट नं . १४३. 


गट नं . १४६ . 


मौजे नांदल, तालुका फलटण ,जिल्हा सातारा 


अ.क्र . 


गट नंबर 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे.आर) 


( हे.आर ) 


३१५ Pt . 


१.९ २ 


४ . 


५४४ Pt . 


४.८७ 


२ 


३ ९ ६ 


४.२२ 


५ . 


५४५ Pt . 


०.८२ 


३ ९ ७ 


३.५६ 


एकूण 


१५.३ ९ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 
चतुःसीमा गट नं . ३ ९ ५ पै. 

उत्तरेस गट नं . ३ ९ ५ पै . 
दक्षिणेस : 

गट नं . ३ ९ ५ पै व ५४५ पै . 
पूर्वेस मौजे मिरगावंची शीव . 
पश्चिमेस : 

गट नं . ३ ९ ५ पै . 


- 


चतुःसीमा गट नं . ३ ९ ६ , ३९ ७, ५४४ पै. व ५४५ पै. 

उत्तरेस गट नं . ३९ ८ , ५४४ पै व ५४५ पै . 
दक्षिणेस : गट नं . ५५०, ५४ ९ व ५४६. 
पूर्वेस गट नं . ३९ ५ पै , ५४४ पै, ५४५ पै व ५४६. 
पश्चिमेस : गट नं . ४०१ व ५४३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


१३ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032, dated the 16th June 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT Act, 1961. 

No. IDC 2014 /(224 )/ IND 14. — Whereas , by the Government Notification , Industries , Energy 
and Labour Department , No.IDC . 2010 /( 970 )/IND - 14 , dated the 7th July 2011 , issued in exercise 
of the powers conferred by sub -section ( 3) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development 
Act , 1961 (Mah.III of 1962 ) (hereinafter referred to as “ the said Act ” ), the Government of 
Maharashtra has appointed the 8th July , 2011 , to be the date from which the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said 
notification (hereinafter referred to as “ the said areas ” ), and declared those areas as an industrial 
area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And whereas , the Government ofMaharashtra is of the opinion that the said areas in Villages 
Surwadi, Nimbhore , Dhavalewadi and Nandal in Phaltan Taluka of Satara District , are not 
required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act read with section 21 of the Maharashtra 
General Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf, the Government 
ofMaharashtra hereby , with effect from the 17th June 2015 declares that the provisions of Chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said areas and the said areas shall not be the 
industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before that 
date . 

Schedule 
Village Surwadi, Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 
( 3 ) 


(H.R.) 


1 


53 A 


1.10 


2 


53 B Pt. 


0.26 


Total 


1.36 


Boundaries. 

On the North by 
On the South by 
On the East by 
On the West by 


: Gat No. 53 Pt. 
: Gat No. 53 B Pt. 
: Village boundary of Mouje Nimbhore . 
: Boundary of Phaltan Industiral Area . 


Village Nimbhore, Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 
( 3 ) 


(H.R.) 


1 


410 Pt. 


0.40 


2 


413 Pt . 


1.66 


Total 


2.06 


भाग चार - ब -४ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


Boundaries of Gat No 410 Pt. 

On the North by : Gat No. 411. 
On the South by : Village boundary of Mouje Dhavalewadi. 
On the East by : Gat No 409 . 
On the West by Gat No. 410 Pt. 


.. 


Boundaries of Gat No 413 Pt. 

On the North by Lonand- Phaltan Road . 
On the South by : Gat No. 407 and 408 . 
On the East by : Gat No 413 . 
On the West by 

Gat No. 413 A. 


.. 


Village Dhavalewadi, Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 
( 3 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 

( 3 ) 


1 


2 
3 
4 . 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 


54 
55/1 
55/2 
59/1 
60 
61 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
87 
88 / A 
88 / B 


(H.R.) 
1.88 
1.28 
1.29 
6.67 
3.07 
5.66 
1.12 
2.94 
1.03 
1.79 
1.74 
1.40 
1.40 
6.50 
3.90 


16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


89 Pt. 
91 Pt. 
121 Pt. 
144 
145 
159 Pt. 
160 Pt. 
173 Pt. 
174 
175 Pt. 
179 Pt. 
180 
181/1 
181/2 
181/3 
Total 


(H.R.) 
2.91 
0.56 
0.51 
0.81 
2.12 
4.44 
6.76 
3.00 
2.58 
0.50 
1.68 
0.24 
1.13 
1.13 
1.13 


71.17 


Boundaries of Gat Nos. 54 , 55/1 and 2 , 59/1 , 60, 61, 79 to 84, 87 , 88A , B and 89 Pt. 

On the North by : Gat Nos . 53, 63, 114 , 87, 86 , 106 , 105 , 104 and 103. 
On the South by : Village boundary of Mouje Mirgaon . 
On the East by : Gat Nos . 56 , 57 and 58 . 
On the West by : Gat No. 89 Pt. 


Boundaries of Gat No. 91 Pt. 

On the North by : Gat No. 91 Pt. 
On the South by : Gat No. 91 Pt. 
On the East by 

Gat Nos. 93 and 94 . 
On the West by 

Gat Nos . 394 and 395 Pt. 


.. 


Boundaries of Gat No. 121 Pt. 

On the North by : Gat No. 122 . 
On the South by : Gat No. 119 . 
On the East by : Gat No. 119 . 
On the West by : Gat Nos. 121 Pt . and 153 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


: 


Boundaries of Gat Nos. 159 and 160 Pt. 

On the North by : Gat Nos . 161, 168 and 188 . 
On the South by : Gat Nos . 92 and 160 Pt. 
On the East by : Gat Nos . 159/1, 158 and 157. 

On the West by : Gat No. 91 Pt. 
Boundaries of Gat Nos . 173 Pt. 174. 175 Pt. 179 Pt . 180, 181/1 , 2 , 3. 

On the North by : Village boundary of Mouje Nimbhore. 
On the South by : Gat No. 179/1 Pt. and 179/2 Pt. 
On the East by : Gat No. 182 . 

On the West by : Gat No. 173 Pt ., 172, 175 Pt. and 179/2 . 
Boundaries of Gat Nos . 144 and 145. 

On the North by : Gat Nos . 192 and 193 . 
On the South by : Gat Nos. 150 . 
On the East by 

Gat No. 143 . 
On the West by : Gat No. 146 . 


.. 


Village Nandal, Taluka Phaltan , District Satara 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 

( 3 ) 


Sr. No. 

( 1 ) 


Gat No. 

( 2 ) 


Area 
( 3 ) 


(H.R 


(H.R.) 


1 


395 Pt. 
396 


1.92 
4.22 


4 
5 


544 Pt . 
545 Pt. 


4.87 
0.82 


2 


3 


397 


3.56 


Total .. 


15.39 


Boundaries of Gat No. 395 Pt. 

On the North by : Gat No. 395 Pt. 
On the South by : Gat Nos . 395 pt. and 545 Pt. 
On the East by : Village boundary of Mouje Mirgaon . 

On the West by : Gat No. 395 Pt. 
Boundaries of Gat Nos . 396 , 397, 544 Pt. and 545 Pt. 

On the North by : Gat Nos . 398 , 544 Pt . and 545 Pt . 
On the South by : Gat Nos . 550, 549 and 546 . 
On the East by Gat Nos . 395 Pt., 544 Pt., 545Pt. and 546 . 
On the West by : Gat Nos. 401 and 543. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


N. R. MISTARY , 
Desk Officer. 


भाग चार - ब -४ अ 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जून २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१. 

क्र . आयडीसी.२०१३/ ( २२०० ) / उद्योग १४. – ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र . आयडीसी. २१९ ८ / (१६३९ )/ उद्योग-१२, दिनांक १५ एप्रिल 
१ ९९ ८ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९ ६१ (१९ ६२ चा 
महा. तीन ) च्या प्रकरण सहा च्या तरतुदी, दिनांक १५ एप्रिल १९९८ रोजी अंमलात आणल्या होत्या ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, करमाड , औरंगाबाद विभाग, जिल्हा औरंगाबाद यांनी उक्त अधिनियमातील 
कलम ३२ च्या पोट कलम (१) नुसार भाग १-पुरवणी औरंगाबाद विभाग, पृष्ठ क्र . ८०६-८०९ वर दिनांक २३ मे २०१३ च्या महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात नोटीस क्रमांक १९९ ८ / उपविअ/ भूसंपादन / करमाड/ सीआर-१, दिनांक १० मे २०१३ प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन 

केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट-कलम ( ४ ) नुसार उक्त नोटीसेत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या 
ठायी निहीत झाले आहे . 

आणि ज्याअर्थी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढे जिचा ‘ उल्लेख उक्त जमीन असा करण्यात येईल ) ताबा राज्य 
शासन किंवात्यांच्या वतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट- कलम ( ४ ) मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन ही 
सूचना प्रसिद्ध करीत आहे व उक्त जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम ३२ च्या पोट - कलम ( १) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन जिच्याकडे निहीत होती त्या व्यक्तीकडे 
ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भारांना अधिन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुनर्निहित होईल. 

अनुसूची 
तालुका 

औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद 


प्रक्रिया सुरू 


मौजे करमाड , 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे.आर ) 


१ 


९ १ पैकी 


०.४० 


एकूण 


०.४० 


चतुः: सीमा .. 

उत्तरेस 


गट नं . ९ ३ ; 


दक्षिणेस : 


गट नं . 


९ १ 


पैकी ; 


करमाड लाडसांगवी रस्ता ; 


पुर्वेस 
पश्चिमेस : 


गट नं . ९ १ पैकी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


नंदू र. मिस्तरी , 
कक्ष अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


Ğ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , Mumbai 400 032 

dated the 15th June 2015 


Notice 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC.2013/( 2200 ) /IND-14.—Whereas, by Government Notification , Industries, Energy and 
Labour Department, No. IDC . 2198 /CR 1639/IND - 12 , dated the 15th April 1998 , issued under sub 
section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 1962 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act”) , the Government of Maharashtra has appointed the 
15th April 1998 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall take 
effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification ; 

And whereas, as per the provisions of the said Act, the Sub -Divisional Officer and Land 
Acquisition Officer, Karmad , Aurangabad Division , District Aurangabad , has by issuing Notice 
No. 1998 /SDO /LAO /Karmad /CR -1, dated the 10th May 2013, published in the Maharashtra 
Government Gazette, Part I-Supplementary , Aurangabad Division , dated 23rd May 2013, on pages 
806-809 , under sub - section ( 1) of section 32 of the said Act, initiated the process for the acquisition 
of lands in the said industrial area , and as such , the lands mentioned in the said notice have 
vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under sub -section ( 4 ) of 
said section 32 ; 

And whereas, the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said land”) was not taken by or on behalf, of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said land is no more required for the 
purposes of the said Act. 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by the proviso to sub -section ( 4 ) of section 
32 of the said Act and of all other powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra 
hereby issues this notice and withdraws the said land from acquisition and declares that, on the 
publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette , the said land shall re -vest 
with retrospective effect in the person in whom it is vesting immediately before the publication 
of the notice under sub -section ( 1) of said section 32 , subject to such encumbrances , if any, as may 
be subsisting at that time. 

Schedule 
Village Karmad, Taluka Aurangabad , District Aurangabad 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(H.R ) 


1 


91 Pt. 


0.40 


Total 


0.40 


Boundries. 

On the North by : 
On the South by : 
On the East by 
On the West by : 


Gat No. 93 . 
Gat No. 91 Part . 
Karmad Ladsangavi Road . 
Gat No. 91 Part . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDU R. MISTARY , 

Desk Officer . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


~ 


; 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १६ जून २०१५ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ . 
क्रमांक आयडीसी -२०१३/ ( २२०० )/ उद्योग १४. - ज्याअर्थी, शासन अधिसूचना क्र . आयडीसी २१ ९ ८ /( १६३ ९) / उद्योग-१२, दिनांक १५ 
एप्रिल १९९ ८ अन्वये महाराष्ट्र शासनाने सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचित उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १ ९ ६१ 
(१९ ६२ चा महा. तीन ) च्या प्रकरण सहा च्या तरतुदी, दिनांक १५ एप्रिल १९९ ८ रोजी अंमलात आणल्या होत्या ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , करमाड, औरंगाबाद विभाग, जिल्हा औरंगाबाद यांनी उक्त अधिनियमातील 
कलम ३२ च्या पोट- कलम १ नुसार , भाग १- पुरवणी, औरंगाबाद विभाग, पृष्ठ क्र . ८०६-८०९ वर दिनांक २३ मे २०१३ च्या महाराष्ट्र शासन 
राजपत्रात नोटीस क्रमांक १ ९९ ८ / उपविअ/ भूसंपादन / करमाड / सीआर-१, दिनांक १० मे २०१३ प्रसिद्ध करून उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन 
प्रक्रिया सुरू केली आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट -कलम ४ नुसार उक्त नोटीसेत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या 
ठायी निहीत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीतील जमिनीचा ( यापुढेजिचा उल्लेख उक्त जमीन असा करण्यात येईल) ताबा राज्य शासन किंवा 
त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट-कलम ( ४ ) च्या परंतुकानुसार नोटीस उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग क्रमांक आयडीसी २०१३/ २२०० / उद्योग -१४, दिनांक १५ जून २०१५ रोजी प्रसिद्ध करून उक्त जमीन संपादनातून काढून घेतले आहे आणि 

महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर उक्त जमीन कलम ३२ च्या पोट - कलम (१) ची नोटीस प्रसिद्ध होण्यापूर्वी 
जिच्याकडे निहित होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे भार असल्यास त्या भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने 
पुननिहीत झाली आहे 

आणि ज्याअर्थी, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या मौजे करमाड, ता . औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद येथील जमीन औद्योगिक 
क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक नाही असे महाराष्ट्र सरकारचे मत झाले आहे . 

त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १, पोट -कलम ( ३) व कलम २, खंड (ग) अन्वये प्रदान केलेल्या शक्तींचा वापर करून व महाराष्ट्र 
जनरल क्लॉजेस अॅक्टच्या कलम २१ (१९ ०४ चा १) चा संदर्भ घेऊन महाराष्ट्र शासनाने याद्वारे खालील उल्लेख केलेल्या क्षेत्रात ज्या गोष्टी झाल्या 
आहेत किंवा ज्या गोष्टी करावयाच्या ठरविल्या आहेत त्या सोडून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ चे कलम प्रकरण सहा , १७ जून 
२०१५ पासून रद्द करीत आहे, आणि सदर जमीन हे जाहीर केलेल्या औद्योगिक क्षेत्राचा भाग राहणार नाही. 

अनुसूची 
मौजे करमाड, तालुका औरंगाबाद , जिल्हा औरंगाबाद 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
( हे.आर ) 


उक्त नोटीस 


3 


~ 


अ . क्र . 


गट नंबर 


१ 


९ १ पैकी 


०.४० 


एकूण 


०.४० 


चतुःसीमा .. 


९ ३ ; 


उत्तरेस 
दक्षिणेस : 
पूर्वेस 
पश्चिमेस : 


गट नं . 
गट नं . ९ १ पैकी ; 
करमाड लाडसांगवी रस्ता ; 
गट नं . ९ १ पैकी. 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


नंदु र. मिस्तरी, 
कक्ष अधिकारी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya, 

Mumbai 400 032 , dated the 16th June 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 

No. IDC . 2013/( 2200)/IND-14.—Whereas , by Government Notification , Industries, Energy 
and Labour Department, No. IDC . 2198 /CR 1639/ IND - 12 , dated the 15th April, 1998 , issued under 
sub -section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III of 
1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ) , the Government of Maharashtra has appointed 
the 15th April, 1998 , to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
take effect in the areas mentioned in the Schedule appended to the said notification ; 

And whereas , as per the provisions of the said Act , the Sub Divisional Officer and Land 
Acquisition Officer, Karmad , Aurangabad Division , District Aurangabad , has by issuing Notice 
No. 1998 /SDO /LAO /Karmad /CR -1, dated the 10th May 2013, published in the Maharashtra 
GovernmentGazette Part I-Supplementary , Aurangabad Division , dated 23rd May, 2013 , on pages 
806-809, under sub -section ( 1 ) of section 32 of the said Act, initiated the process for the acquisition 
of lands in the said industrial area , and as such , the lands mentioned in the said notice have 
vested absolutely in the State Government free from all encumbrances under sub -section (4 ) of 
said section 32 ; 

And whereas, the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(hereinafter referred to as “ the said lands" ) was not taken by or on behalf, of the State Government 
and it has appeared to the State Government that the said land no more required for the purpose 
of the said Act ; 

And whereas, the Government of Maharashtra has , vide the Government Notice , Industries , 
Energy and Labour Department No. IDC . 2013 /(2200 )/IND -14 ,dated the 15th June 2015 , under 
proviso to sub - section (4 ) of the said section 32 , issued the notice and withdrawn the said lands 
from acquisition and on the publication of the said notice in the Maharashtra Government Gazette , 
the said land has been re -vested with retrospective effect in the persons in whom it were vesting 
immediately before the publication of the notice under sub - section ( 1) of the said section 32 , 
subject to such encumbrances, if any, as may be subsisting at that time ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is of the opinion that, the said lands situated 
in the said industrial areas in village Karmad , in Taluka Aurangabad of District Aurangabad , is 
not required for the purpose of development as an industrial area . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the first proviso to sub -section ( 3 ) of 
section 1 and clause (g ) of section 2 of the said Act and section 21 of the Maharashtra General 
Clauses Act (I of 1904 ) and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of 
Maharashtra hereby , with effect from the 17th June 2015 declares that the provisions of chapter 
VI of the said Act shall cease to be in force in the said land and the said areas shall not be the part 
of the industrial area so declared , except as respects things done or omitted to be done before 
that date . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, जून २५ - जुलै १, २०१५ / आषाढ ४-१०, शके १९ ३७ 


Schedule 


Village Karmad , Taluka Aurangabad , District Aurangabad 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(H.R.) 


1 


91 Pt. 


0.40 


Total 


0.40 


Boundries. 

On the North by : Gat No. 93 . 
On the South by : Gat No. 91 Part . 
On the East by Karmad Ladsangavi Road . 
On the West by : Gat No. 91 Part . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


NANDU R. MISTARY , 

Desk Officer. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


